wears ore तों 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.४१५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दूरध्वनी-०२२-७९३२६४ ||| ईमेल-5१1.५९७त॥ 8० या -0२२- ७९3२६४ - sdl.sesd-mh@ gov.in 
क्रमांक : संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.६3३/एसडी-१ दिनांक : १२ मे, २०२३. 
प्रति, 

शिक्षण संचालक, 


(प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


विषय- सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्‍क अधिनियमानुसार दुर्बल व 
वंचित घटकाकरिता २५ टक्के ऑनलाईन प्रवेशा प्रक्रियेंतर्गत निवड यादीतील प्रवेशा 
पात्र बालकांच्या प्रवेशाकरीता अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत... 


संदर्भ:- शिक्षण संचालक, प्राथमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे दि. ०८.०५.२०२३ 
रोजीचे पत्र 
महोदय, 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार, दरवर्षीप्रमाणे २५ टक्के 
प्रवेश प्रक्रीया संपुर्ण राज्यात ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार सन २०२३-२४ शैक्षणिक 
वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेशा प्रक्रिये अंतर्गत ऑनलाईन सोडत (लॉटरी) बुधवार दिनांक ०५.०४.२०२३ रोजी 
काढण्यात आली असून निवड यादीतील बालकांचे प्रवेश मुदत दिनांक १३.०४.२०२३ ते ०८.०५.२०२३ पर्यंत आहे. 
व त्यांस दि. १५.०५.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
२. सदर प्रकरणी कागदपत्रांची तपासणी करणे व प्रवेशा निश्चितीकरीता दि. 22.04.2023 पर्यंत अंतिम 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर वाढीव मुदतीच्या काळावधीतीळ दाखले (कागदपत्रे) ग्राह्य धरण्यात यावेत. 
३. तदनंतर सन २०२३-२४ या शौक्षणिक वर्षासाठी आरटीई २५ टक्के प्रवेशा प्रक्रियेंतर्गत ऑनलाईन 
सोडतीद्वारे निवड झालेल्या प्रतिक्षा यादीतील बालकांच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. तरी, याबाबत 
आपल्यास्तरावरुन व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
४. सदर पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले 
असून त्याचा संकेतांक २०२३०५१२१५४३४८३१२१ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SANTOSH UMESHRAO GAIKWAD. 

S A N TO S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1d60828c41033ab1 da6d64ef17879745d578b334c05: 

UMESH RAO 1e8151ef933f134060bc, postalCode=400032, st=Mah hi 

erialNumber=BC8833F9E213A7E4DFB9D2B071C9202EA52A04 
054E53B0C1 BBF9ESOC90A2CFSC, SANTOSH UMESHRAO. 

GAIKWAD : 

Date: 2023.05.12 15:45:35 +05'30' 
(संतोष गायकवाड) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


